पाटण तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन 
झालेल्या बाधीत गावांमध्ये काहीर गावाचा 
समावेश करुन कायमस्वरूपी पुनर्वसनास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक : AZ ३१२३/९१/प्र.क्र.५७/र-५, 
मादाम कामा रोड, हुमात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : १) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मह-३/नेआ/कावि/ ७४७/२०२१ 
दि. १९.११.२०२१. 
2) जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. मह/नै.आ./कावि/९७२/२०२२. 
दि. २५.०५.२०२२. 
३) बैठकीचे इतिवृत्त क्र आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.६७/२२/ आध्यप्र-२, दि. २३.०९.२०२२ 
४) शासन निर्णय क्रमांक पुनर्व २०२२/प्र.क्र.०३/आव्यप्र-२, दिनांक १०/११/२०२२ 
५) जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. नै.आ./कावि/१५९४/२०२३. 
दि. २०.०९.२०२३. 


प्रस्तावना: 

सातारा जिल्ह्यामध्ये जुळे २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाटण तालुक्‍यातील भूस्खलन 
बाधित आंबेघर खालचे, आंबेघर वरचे, ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी, शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी 
(जिती) या ७ गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी दिनांक २५/०५/२०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावात काहीर गावाचा समावेश होता. तथापि काहीर गावच्या 
ग्रामस्थांकडून पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित झाली नसल्याने दिनांक १०/११/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयात काहीर या गावाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. आता ग्रामस्थांनी पुनर्वसनासाठी जागा 
निश्चित केळी असल्याने काहीर या गावाचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णयात समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सातारा जिल्ह्यामध्ये दि. २१ ते २४ जुले २०२१ या दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाटण 
तालुक्‍यातील काहीर या गावाचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यास या शासन निर्णयाद्दारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. काहीर गावाचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक १०/११/२०२२ 
मधील नमूद सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः दग्रपु ३१२३/९१/प्र.क्र.५७/र-५ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१४५५१४४७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATYANARAYAN णा 


2.5.4.20=108561 7af37 1f507cb8ee4d9 1 4eb645d92480247b6 


S H | V Pp RA SA D ) 1bd58b5c3074ba3a6a62d7, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
st 


rialINumber=F7 145AF5949FB706E2DCB06C2B209B58FFA3 


e 
A 69F6E085E02041722C90F 0528791, cn=SATYANARAYAN 
B J AJ SHIVPRASAD BAJAJ 


Date: 2023.11.08 14:57:57 +05'30' 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, (मदत व पुनर्वसन) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 

६. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, यांचे स्वीय यांचे स्वीय 

सहायक, वांद्रे(पुर्व), मुंबई-५१ 

७. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे. 

८. जिल्हाधिकारी, सातारा तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा. 
९. सह सचिव / उप सचिव (मदत / पुनर्वसन / आव्यप्र), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. ळेखाधिकारी, (आव्यप्र-६), आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती, र-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


